शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील 
तासिका निदेशकांना तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी 
पध्दतीने नियुक्‍ती देणेबाबत मागणीच्या अनुषंगाने 
समिती गठीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हीआयपी- २०२०/प्र.क्र.८३/व्यशि-३ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा : - 

१. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. २०१०/प्र.क्र.६४/व्यशि-३ 
दि. २६.०७.२०१० 

२. कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, झासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१५/ 
प्र.क्र.०५/व्यशि-३ दि. १५.१०.२०१५ 

३. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीसी-२०१५/ 
प्र.क्र.१४६/व्यशि-३ दि. १५.११.२०१८ 

४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे क्र. व्यशिप्र-२०२३/ 
आस्था-३/प्र.क्र.६०/ता.नि.बैठक/का-४, दिनांक - २९.११.२०२३ चे पत्र 

प्रस्तावना : - 


प्रशिक्षणार्थ्यांना उत्कृष्ट दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षीत व अनुभवी निदेशक उपलब्ध 
करुन देणे आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने वेळोवेळी भरतीची कार्यवाही करण्यात येते. तथापि, 
तातडीच्या प्रसंगी व भरतीच्या कार्यवाहीस लागणाऱ्या कालावधीत प्रशिक्षणार्थ्यांचे प्रशिक्षणाचे 
नुकसान होवू नये म्हणून तात्पुरती व्यवस्था म्हणून प्रशिक्षणाकरीता तासिका तत्वावर तासिका 
निदेशकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तासिका तत्वावर व्यवसाय प्रशिक्षण देण्याचे काम 
तासिका निदेशक अविरतपणपणे करीत आहेत. त्यामुळे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळनालयांतर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत तासिका निदेशक कंत्राटी 
पद्धतीने नियुक्तीची मागणी वारंवार करीत आहेत, या मागणीकरीता त्यांनी दि.३०/१०/२०२३ ते 
०३/११/२०२३ या कालावधीत आझाद मैदान, मुंबई येथे धरणे आंदोलन केले होते. 


२. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातील तासिका तत्वावरील निदेशकांच्या मागणीच्या 
अनुषंगाने समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील तासिका तत्वावर असलेल्या तासिका निदेडाकांना 
तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती देणेबाबत wale अभ्यास करण्यासाठी समिती 
स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीआयपी- २०२०/प्र.क्र.८३/व्यशि-३ 


२. 


अ.क्र समिती सदस्य पद 
शि संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, | अध्यक्ष 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2 | सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


औरंगाबाद 


३ | सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय ,| सदस्य 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


४ | उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, | सदस्य 


सचिव 


सदर समितीने आपला अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३१२१४१४५८०७०३०३ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AMEY ANIL 
GAWADE 


Digitally signed by AMEY ANIL GAWADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=20b5439bf6337ac786acb2d2 1 6dfff86804484eb90f4d3512 
213f2618f39657e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1 1EB206D5E1B6D85776EB 1 F62A6FADEF79AFB1809 
9A51B276758DOFFAA4C4F30, cn=AMEY ANIL GAWADE 

Date: 2023.12.14 14:58:14 +05'30' 


(अमेय गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहायक, मंत्रालय,मुंबई 


. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव , कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, यांचे स्वीय 


३. सहसचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 


. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई/नाशिक/पुणे 


/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


संचालनालयामार्फत) 


. निवड नस्ती. (व्यशि-३). 


, संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, ( व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


पृष्ठ २ पैकी २ 


